महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र. daft ०२९९/सी आर ३१/पोल-८, 
मंञ्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 4 ४ मे, 2002. 


भावेश 


महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ चे कलम पाच पोट कलम (३) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करुन निर्गमित करण्यात आलेल्या 
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील (सेवा प्रवेश, पगार .भत्ते आणि सेवेच्या इतर शर्ती आदेश, 
१९६८ च्या क्रमांक ३(ब) रद करण्यात येत असून त्याऐवजी पुढील परिच्छेद घालण्यात 
यावा. 

"उॉब) जी व्यक्‍ती. इयत्ता do वी उत्तीर्ण नसेल किंवा जिने तत्सम किंवा 
उच्चस्तर शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केली नसेलः" 

शैक्षणिक पात्रतेतील सदर बदल दि.०१.०५.२००२ नंतर पोलीस पा्टीलपदी 
नियुक्‍त होणार्‍या व्यक्तीसाठी लागू होईल. | yt 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Aneesh Fo a 


i 
( एस.एस.इनासदार मी - 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति . ri . 
महसुल व बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्त, | 9 
wa जिल्हादंडाधिकारी, क ‘ / 


सर्व पौलीस अधिक्षक, ff 
सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी/अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत 


GR ४४-७५४८-७ण०डो Los J ५७०७-०२-०० 


